महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.२९/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १३ जून, २०१८ 


वाचा :-सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक ७.५.२०१८ चे आदेशा. 


शासन आदेश 
मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची संदर्भाधिन दिनांक ७.५.२०१८ 
च्या आदेशान्वये आंतरविभागीय बदली करण्यात आली आहे. तथापि खाळील सहायक कक्ष अधिकार्‍यांच्या 
बदलीस प्रशासकीय कारणास्तव पर्यायी सहायक कक्ष अधिकारी तयार करण्याच्या अधिन राहून सध्याच्या 
विभागामधून बदली झालेल्या विभागात रुजू होण्यासाठी श्री.अ.बा.हजारे व श्री.तु.श.पैठणकर यांना १ वर्ष 
मुदतवाढ (दिनांक ३१.०५.२०१९ पर्यंत) तर श्री.अ.अ.गवडे यांना ६ महिने मुदतवाढ (दिनांक ३०-११-२०१८) पर्यंत 
देण्यात येत आहे. सदरहू मुदतवाढ अंतीम स्वरुपाची आहे. 


अ.क्र. श्री/श्रीमती | सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
अधिकाऱ्याचे नांव 
णि श्री अ.बा.हजारे महसूल व वन विभाग अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 

२ श्री तु.श.पैठणकर उद्योग, ऊर्जा वकामगार | कौशल्य विकास व उद्योजकता 
विभाग विभाग 

३ श्री अ.अ.गावडे पाणीपुरवठा व स्वच्छता | सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
विभाग 


२.  श्रीअ.बा.हजारेव श्री तु.श.पैठणकर सहायक कक्ष अधिकाऱ्यास संबंधित विभागानी दिनांक ३१.५.२०१९ 
अथवा तत्पुर्वी व श्री अ.अ. गावडे, सहायक कक्ष अधिकाऱ्यास संबंधित विभागानी दिनांक ३०.११.२०१८ अथवा 
तत्पुर्वी कार्यमुक्त करावा अन्यथा सदर सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांना सामान्य प्रशासन विभाग शा.नि. क्र.संकीर्ण- 
२०१६/प्र.क्र.१८६/१५/का.१४, दिनांक २३.१२.२०१६ अन्वये एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येईल. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१३११४०१२३८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan Diesen ofiieesi acen 


९ al 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c1 
da8a72725a47b4f0, 


Bhimrao Gurav यी 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


shtra, 
ed4ia 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.२९/१४-अ 


प्रत, 


Cc “७ A  -5 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

सह/उप सचिव (आस्थापना), (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवड नस्ती/सारसंग्रह (कार्यासन १४-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


